जिल्हा परिषदेतील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांच्या आगाऊ 
वेतनवाढीसंदर्भात मा.न्यायालयात दाखल होणाऱ्या 
याचिका कमी करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.५९८/आस्था . १४, 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
festa :- 2¢ जुल; 2029 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्र.संकोर्ण २०२१/प्र.क्र.५९८/आस्था.१४, दिनांक २६.७.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक: 

जिल्हा परिषदेतील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांच्या आगाऊ वेतनवाढीसंदर्भात मा.न्यायालयात दाखल 
होणाऱ्या याचिका कमी करण्यासाठी दिनांक २६.७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये अभ्यासगट स्थापन करण्यात 
आलेला आहे. सदर शासन निर्णयातील विवरणपत्रामध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेले आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम समितीचे पदनाम 


३ श्रीमती वर्षा कासुलकर, अवर सचिव (विधी), सदस्य सचिव 
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 


११९ अँड. आसिफ पटेल, अतिरिक्‍त शासकीय अभियोक्ता, सदस्य 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 


त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम समितीचे पदनाम 
अवर सचिव / उप सचिव (विधी), ग्रामविकास विभाग, सदस्य सचिव 
३ बांधकाम भवन, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०२१/प्र.क्र. ५१९८/आस्था-१४ 


९१ शासकीय अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय,मुंई | सदस्य शासकोय अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 


सदस्य 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in 


या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७२८१२३९१३५९२० असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


न्न 


मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य (पत्राने) 
सर्व विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्त कार्यालये. 


AD 


ee 


अभ्यासगटातील सर्व सदस्य. (नावाने) 


सर्व उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालये. 


Ravindr 
a Ishwar 
Girl 


Digitally signed by Ravindra 
Ishwar Giri 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, 
postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc 
21454099d86f4055bb93d2941d2 
89397e25bfdbdae6b, 
cn=Ravindra Ishwar Giri 

Date: 2021.07.28 14:16:42 +05'30' 


(र.ई.गिरी) 


अवर सचिव ग्रामविकास विभाग 


AN 
[re Ter LSS ilDE'—— 


o~ 
ae 


निवड नस्ती कार्या क्र.आस्था-१४, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई- Yoo ००१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


